महिला व बाल विकास विभाग ( खुद्द ) अंतर्गत राजमाता 
जिजाऊ माता बाल आरोग्य आणि पोषण fea 
यांच्या कार्यालयासाठी वाटप करण्यात आलेल्या जागेच्या 
नुतनीकरणासाठी लेखाशिर्ष (२२५१०४३६) अंतर्गत विद्युत 
विभागाच्या कामासाठी निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. आस्था-२०२१/प्र.क्र.११३/का-०१ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्राळय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ जानेवारी, २०२३ 


वाचा :-१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. शाकाजा-११२१/ प्र.क्र. ६७/२०२१/२२, 
दि. २४/१२/२०२१ 
२) महिला व बाल विकास विभाग झासन निर्णय क्र. आस्था-२०२१/ प्र.क्र.११३/ का-०१, 
दि. ३१/०५/२०२२ 
3) कार्यकारी अभियंता, प्रकल्प विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम भवन इमारत 
५ वा मजला मर्झबान पथ , फोर्ट, मुंबई यांचे पत्र GLH. काआ/ प्रकल्प/ वि/११२२/२०२२, 
दि. ११/११/२०२२. 


प्रस्तावना :- 

महिला व बाळ विकास विभाग आणि पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग या दोन्ही विभागाच्या संगनमताने नवीन 
प्रशासन भवन, ३ रा मजला (पुर्व बाळू) येथील पाणी पुरवठा विभागाची १८७३ चौ. फुट जागा गो.ते. रुग्णालयातील 
८ व्या मजल्यावरील २००० चौ. फूट जागेत कार्यरत असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या अखत्यातीतील 
राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य आणि पोषण अभियान यांच्या कार्यालयासाठी गो. ते. रुग्णालयातील जागा 
आंतरबदलाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये या विभागास वाटप करण्यात 
आलेली आहे. 
२. सदर जागेच्या नुतनीकरणासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून स्थापत्य व फर्निचरच्या कामाकरीता 
रु.८६,६१,१९७/- व विद्युतीकरणाच्या कामकाजासाठी रु.३२,८६,९२९ /- असे एकूण रु.१,१९,४८,१२६/- इतक्या 
रकमेच्या अंदाजपत्रकास संदर्भ क्र. 2 येथील या विभागाच्या शासन निर्णय दि.३१/०५/२०२२ अन्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आलेली आहे.सदर मान्यतेच्या अनुषंगाने नुतणीकरणातील विद्युतीकरणाच्या कामकाजाची पूर्तता 
अंतिम टप्पयात आलेली असून सद्यस्थितीत विद्युत विभागाच्या कंत्राटदारांना त्वरेने निधी वितरित करणे आवश्‍यक 
असल्याने विद्युत विभागाने रु. ३२,८६,९२९/- चे देयक अदा करण्याबाबतची विनंती संदर्भ क्र. ३ येथील त्याच्या 
पत्रान्वये केलेली आहे. 
३. विभागाच्या नुतणीकरणासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एक्स-०२,२२५१ सचिवालय सामाजिक सेवा, ogo 
सचिवाळय (०१)(०१) महिला व बाल विकास विभाग, १३- कार्यालयीन खर्च ( अनिवार्य ) ( २२५१ ०४३६) या 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२१/प्र.क्र.११३/का-०१ 


उद्दीष्टांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीत तरतूदीतून भागविण्यात येणार आहे. त्यासाठी सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी रु. १,६१,३९,०००/- इतका निधी अर्थसंकल्पित असून त्यापैकी विभागास वितरित 
झालेल्या रु. ९०,३७,८४०/- रकमेपैकी रु. १६,७९,०९५/-एवढा निधी खर्च झालेला असून उर्वरित निधी 
वितरणासाठी उपलब्ध आहे. त्यातून नुतणीकरणांतर्गत विद्युतीकरणासाठी झालेला खर्च रु.३२,८६,९२९ /- भागविणे 
शक्‍य असल्याने कार्यकारी अभियंता, प्रकल्प विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना विद्युतीकरणासाठी 
झालेला खर्च रु.३२,८६,९२९ /- अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महिला व बाल विकास विभाग ( खुद्द ) अंतर्गत राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य आणि पोषण Fass 
यांच्या कार्यालयासाठी वाटप करण्यात आलेल्या १८७३ चौ. फूट जागेच्या विद्युत विषयक नुतनीकरणासाठी 
झालेल्या खर्चाची रक्‍कम रु.३२,८६,९२९ /- कार्यकारी अभियंता, प्रकल्प विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग यांना त्यांच्या कार्यालयाच्या संगणक अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे त्यांच्या विभागाचा कोषागार संकेतांक 
BDS System on Treasury code 7101, DDO Code No. 001625 & User ID 7101001625 Deputy Engineer, 
Project Electrical Sub Division, PWD, Mumbai यावर वितरित करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च मागणी क्रमांक एक्स-२, २२५१ सचिवालय सामाजिक सेवा, ०९० सचिवालय 
(09)(09) महिला व बाल विकास विभाग (२२५१ ०४३६) १३-कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून सन 
२०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेलया तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०११६१६१९२९५०३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by JAHANGIR KYAMUDDIN 


KHAN 
Date: 2023.01.16 16:23:10 +05'30' 
(जहांगीर खान) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ( रोखशाखेमार्फत) 


प्रत :-महालेखापाल , महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता ) ( लेखापरीक्षा ), मुंबई. 
१) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक बांधकात विभाग, मुंबई 
) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकात विभाग, इलाखा शहर विभाग, मुंबई 
४) उप कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इलाखा शहर विभाग, मुंबई 
) शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकात विभाग, मनोरा , आमदार निवास, मुंबई. 
) सहसचिव (श्री. अहिरे )/ उपसचिव (श्री. ठाकूर) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) वित्त विभाग (अर्थ -७/ व्यय-६) मंत्रालय , मुंबई -३२. 


(0, ८४) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२१/प्र.क्र.११३/का-०१ 


८) सामान्य प्रशासन विभाग ( का-२२), मंत्रालय, मुंबई -३२. 
९) कक्ष अधिकारी (का-४) (अर्थसंकल्प शाखा), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
qo) कक्ष अधिकारी, रोखझाखा , महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


११) प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवडनस्ती/ का-०१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


